सन २०१४ मध्ये विधानसभा निवणूकांच्या 
बंदोबस्तासाठी पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ यांनी 
भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित केलेल्या एस.टी. 
महामंडळाच्या बसेसच्या भाड्यापोटी देय असलेली 
रु. २,९६,७६२/- इतकी रक्कम अदा करण्याच्या 
प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०७१५/३५७१/प्र.क्र.११९/ विशा १ अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१६. 


संदर्भ: पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ 30 /वाह.अधि.अमरावती / 
१०१/ २०१५, दिनांक २.४.२०१६. 


प्रस्तावना :- 


सन २०१४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या बंदोबस्ताकरिता पोलीस अधिक्षक, 
यवतमाळ यांनी एस. टी. महामंडळाच्या एकवीस बसेस अधिग्रहित केल्या होत्या. सदर अधिग्रहित 
करण्यात आलेल्या एस. टी. महामंडळाच्या बसेसच्या भाड्यापोटी रु. २,९६,७६२/- (रु. दोन लाख 
शहाण्णव हजार सातशे बासष्ट फक्त) इतक्या झालेल्या खर्चास GARR मंजूरी मिळण्याबाबत तसेच 
सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर रक्‍कम खर्च करण्यास कार्योत्तर 
मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


AIR निर्णय:- 


सन २०१४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पोलिस बंदोबस्ताकरीता एस.टी. 
महामंडळाच्या अधिग्रहित केलेल्या बसेसचा रु. २,९६,७६२/- ( रु. दोन लाख शहाण्णव हजार सातठो 
बासष्ट फक्त) इतका भाडेखर्च अदा करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदरचा खर्च मागणी क्र .“बी-१ २०५५, पोलीस (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (00) (०१) 
जिल्हा पोलीस बल, दत्तमत (२०५५०१६८) ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१६- 
१७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ ३७८/१६/व्यय-७, दिनांक ३०.७.२०१६ 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०७१५/३५७१/प्र.क्र.११९/ faa १ अ 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०८१६१४३४१२७५२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Bhanudas 8 Ingale 
B h a Nn U d a 5 3 DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Desk Officer, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


| Nn g a | e cn=Bhanudas B Ingale 


Date: 2016.08.16 14:40:01 +05'30' 
(भा. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. निवडनस्ती. 


Cc Av A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


